संदर्भ :- १. 


परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०१९/ प्र.क्र.(५८/१९)/तांशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- २७ जून, २०१९ 


दि. २७.०७.२०१६ 


२. are निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवी-२७१५/प्र.क्र.3०२/आठ, 


दि.२९.०२.२०१६ 


शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, एससीटी-६५१३/(१५/१३)/तांशि-१, 


३. संचालक, तंत्रशिक्षण यांचे पत्र क्र. ४/आस्था/परिविक्षा/२०१९/३०२, दि.१०.०६.२०१९ 


शासन seat :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये श्री. शांकर अ. पंडीत, प्रबंधक, महाराष्ट्र 


अभियांत्रिकी महाविद्यालयीन शिक्षक व प्रशासकीय सेवा, गट-ब या पदावर दोन वर्षांच्या परिविक्षाधीन 


कालावधीकरीता नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदरचा कालावधी पूर्ण झाल्याने श्री. पंडीत यांचा 


परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. 3 येथीळ पत्रान्वये wa झाळा 


आहे. 
२. 


ara सेवेतील अधिकारी / कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन काळावधी समाप्त 


करण्यासंदर्भातील संदर्भाधीन क्र. २ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता श्री. शंकर अ. पंडीत, 


प्रबंधक यांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी खालील तक्त्यात स्तंभ ०५ मध्ये 


नमूद दिनांकास (FA) समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चालू ठेवण्याचा 
दिनांक स्तंभ ०६ मध्ये नमूद करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिका-याचे नाव व कार्यरत संस्था । रुजू दिनांक | परिविक्षाधीन | परिविक्षाधीन | सेवा 
कालावधीत । कालावधी नियमितपणे 
घेतलेल्या रजा | समाप्तीचा पुढे चालू 
अर्जित/ दिनांक ठेवण्याचा 
परिवर्तित) दिनांक 
| 2 3 Loe | 4 & 
श्री. शंकर अ. पंडीत, प्रबंधक, | दि.०९.८.२०१६ 4d ०५.१०.२०१८ | ०६.१०.२०१८ 
शासकीय तंत्रनिकेतन, जालना. (म.नं.) (म.पू.) 
३. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त अध्यापकाच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने 


उचित कार्यवाही तातडीने करावी. 


शासन आदेशा HATH: परिवि-२०१९/ प्र.क्र.(५८/१९)/तांशि-१ 


४. सदर झासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि-२७१५/ प्र.क्र.३०२/ 
आठ, दि. २९.०२.२०१६ मधील तरतुदींन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि/ 
२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ,दि.२५.०८.२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


uy, सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०६२७१७२३२३४८०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Sameer Laxman 5 पापा, 
Dhere Soe seen 
(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


meer Laxman Dhere 
iment Of Maharashtra, ou=Higher And Technical 


प्रत, 
१. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद. 
३. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, जालना. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जालना. 
६. संबंधीत प्रबंधक (प्राचार्यांमार्फत) 
७. सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवड नस्ती (तांशि-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


